राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता लागू असलेल्या 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीची अंमलबजावणी 
करण्याकरिताची कालमर्यादा निश्चिती. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. रानियो-२०२३/प्र.क्र.६४/सेवा-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दि. ०४ डिसेंबर, २०२३. 

वाचा:- 9) झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७.०८.२०१४. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१५/(९२७)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.०६.०४.२०१५. 


IIR परिपत्रक : 

उपरोक्त नमूद संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने दि.१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा 
त्यानंतर नियुक्‍त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू 
करण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय 
निवृत्तिवेतन प्रणालीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दि.१ एप्रिळ २०१५ पासून सदर राष्ट्रीय 
निवृत्तिवेतन प्रणाली राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.३ च्या शासन 
निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीतील स्तर-१ ची राज्यांतर्गत अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यपध्दती 
विहित करण्यात आली आहे. 
२. महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळी स्विकारुन आठ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे 
व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर (उदा.नोंदणीकरण / मासिक अंशदाने 
वेळेत जमा करणे / अंशत: रक्कमा काढणे / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीमधून बाहेर पडणे इत्यादीसाठी) होणारा 
विलंब मा.महालेखापाल यांच्या लेखापरिक्षणाच्या अहवाल १३, वर्ष २०२० मध्ये त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन 
प्रणालीच्या अंमलबजावणीमधील त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास 
प्राधिकरण (PFRDA) यांच्यासमवेत झालेल्या दिनांक २६.०८.२०२२, १५.०२.२०२३ व १५.०५.२०२३ रोजीच्या 
कार्यात्मक आढावा बैठकीमध्ये निदर्शनास आला आहे. 

सद्य:स्थितीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व 
विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडील कार्यपध्दतीस अनुसरुन विविध स्वरुपाच्या नवीन कार्यपध्दती 
राज्यस्तरावर स्विकारण्यात आल्या असून, सदर कार्यपध्दतीतील कालमर्यादेमध्ये बदल करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्याबाबत WA जनरेडान, मासिक अंशदाने जमा करणे, अंशत: 
रकमा काढणे, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीमधून बाहेर पडणे इ. अंमलबजावणीमध्ये विलंब होत असल्याचे 
शासनाचे निदर्शनास आले असून, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कोषागार 
अधिकारी, आहरण व संवितरण अधिकारी, शासकीय कर्मचारी यांच्या स्तरावर पार पाडावयाच्या विहीत 
कार्यवाहीच्या कालमर्यादेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः WUPAI-2023/..g8/Aa-v, 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पार 
पाडावयाची कालमर्यादा पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी, जिल्हा 
कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या 
कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. 
हा शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२०४१६२७२९२८०५ असा आहे. हा Hea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
MANISHA Enh oCOVENMENT OF MAKARASHTI ousFINANCE 


2.5.4.20=a7f08db391 Oecf0f88c442fbde20f7b84e70dfd0bf4dcd9 
77abab75b3fcb8508, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1 1602E78DA072F96AFOEDE7966315FASB93A211 
9E4A490D340E527F96DBA01D3, cn=MANISHA YUVRAJ KAMTE 
Date: 2023.12.04 16:27:12 +05'30' 


(मनीषा यु.कामटे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

3) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

७ संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मुख्य लेखा परीक्षा, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 
९) उपमुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती. 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 

राज्यपालांचे सचिव. 

मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई. 

प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील शाखा), मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


क, 
(>) 


Se rer ee a ae lL se lc el SSE lL a el Se i जह. lle 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः WPAI-2023/0..g8/Aa-¥, 


22) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

२३) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. 

२४ मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२५) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सवी. 
) 
) 
) 


२६) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० 03. 
२७ सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा बिल्डींग), पोट माळा, 

वांद्रे, मुंबई - ४०० ०५१. 
२९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - Yoo ०३२. 
३० मंत्रालयातील सर्व विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पार पाडावयाची कालमर्यादा पुढीलप्रमाणे निश्‍चित करण्यात 


येत आहे. 
भरावयाचा Drawing & District Treasury ९09 pie 
सभासद । न | | Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित ; Disbursing Officer Officer शेरा 
(Subscriber) Accounts NSDL 
नमुना (DDO) (DTO) 
(DTA) /Protean ) 
ae) 2 3 = षु & a a 4 ९ 
[दणीकरण नमुना जिल्हा कोष नमुना एन-२ | ७0यां DTO यांची नोंदणी 
(Registration) | (Form) कार्यालय स्थापन  । प्राप्त करिता नोंदणी । होण्याकरीता DTA यांनी 
एन-२ झाल्यापासून नमुना | झाल्यानंतर | क्रमांक देईल. =| CRA यांचेकडे 
| 4 नवीन एन-२ परिपूर्णरित्या | पडताळणी पाठपुरावा करावा. 
DTO भरुन 01. यांचेकडे | करुन, नमुना 
यांचे ३० कार्यालयीन एन-२ प्राप्त 
नोंदणीकरण कामकाजाच्या झाल्याच्या 
-- --- दिवसांत सादर दिनांकापासून 
करावा. दोन 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 
दिवसांत CRA 
यांचेकडे 
विहित मार्गाने 
सादर करावा. 
१.२ नवीन नमुना DDO क्रमांक प्राप्त  । नमुना एन-३ प्राप्त DDO यांचे DDO यांची नोंदणी 
DDO (Form) झाल्यानंतर नमुना झाल्यानंतर करिता नोंदणी | होण्याकरीता 010 यांनी 
यांचे एन-३व एन-३ परिपूर्णरित्या । पडताळणी करुन, क्रमांक देण्यात | CRA यांचेकडे पाठपुरावा 
नोंदणीकरण | एन-४ भरुन 010 यांचेकडे । नमुना एन-३ प्राप्त --- येईल. करावा. 
तीन कार्यालयीन झाल्याच्या 
कामकाजाच्या दिनांकापासून दोन 


दिवसांत सादर 


कार्यालयीन 


| ae Director of CRA 
व भरावयाचा सभासद | Brewing a District Mice. Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ कार्यवाही विहित : Disbursing Officer Officer शेरा 
नमुना (Subscriber) (000) (DTO) Accounts NSDL 
(DTA) /Protean ) 
[1 १_| 2 ३. |. ४] 4 & |: ७८ aH डा 8 
करावा. कामकाजाच्या 
दिवसांत नमुना एन- 
४ सह नमुना एन-३ 
CRA यांचेकडे सादर 
करावा. 
१.३ नवनियुक्त | सेवार्थ नवनियुक्त DDO यांनी नमुना-१ Online १9०० यांनी मान्यता 
शासकीय  । क्रमांक, शासकीय कर्मचारी | कागदपत्रांची Wt झाल्याच्या दिल्यानंतर DCPS ID 
कर्मचारी DCPS ID | (सभासद) यांनी | पडताळणी करुन दिनांकापासून २ (PPAN) सेवार्थ 
(सभासद) | (PPAN) | सेवेत रुजू | सेवार्थ प्रणालीमध्ये कार्यालयीन प्रणालीव्दारे स्वयंचलित 
(Subscriber) झाल्याच्या दिवशी | माहिती भरुन नमुना-१ | कामकाजाच्या पध्दतीने तयार होईल. 
यांचे आवश्यक ती | 00 यांचेकडे 01॥18 | दिवसांत पडताळणी २)सदर कर्मचाऱ्यास DCPS 
नोंदणीकरण परिपूर्ण कागदपत्रे/ | व Offline Re करुन मान्यता ॥0 प्राप्त झाल्यानंतर सेवार्थ 
दस्तऐवज DDO | कर्मचारी रुजू देण्यात यावी. a वि प्रणालीमध्ये 0535 फॉर्म 
यांचेकडे सादर । झाल्याच्या उपलब्ध होईल. 
करावे. दिनांकापासून ७ 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 
दिवसांत सादर 
करावा. 
CSRF Tat सेवेत | DCPS 1D प्राप्त | CSRF tT Online 
(एस-१9) | रुजू झाल्याच्या | झाल्यानंतर सेवार्थ affine रित्या 
दिवशी खालील | प्रणालीतील 07०७५ | प्राप्त झाल्यापासून ३ 
दस्तऐवज आहरण | टेंबद्वारे CSRF मध्ये | कार्यालयीन 
व संवितरण | कर्मचाऱ्याची माहिती | कामकाजाच्या वि 
अधिकारी अद्ययावत करावी. | दिवसांत पडताळणी 
यांच्याकडे सादर | सदर CSRF फॉर्मच्या | करुन मान्यता द्यावी = 
करावेत. तीन प्रती काढून | व PRAN क्रमांक 


भरावयाचा Drawing & District Treasury ppertere pts 
सभासद न न । न Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित र Disbursing Officer Officer शेरा 
(Subscriber) Accounts NSDL 
नमुना (DDO) (DTO) 
(DTA) /Protean ) 
| १_| 2 जै. 1.7: प ण द _ ७ | डॉ 8 
१) 3.4om x | आवश्यक सही | प्राप्त करुन घ्यावा. 
2.4om शिक्क्यानिशी PRAN क्रमांक प्राप्त 
आकाराचा साक्षांकीत करुन | झाल्यानंतर ष्‌ 
पासपोर्ट फोटो । परिपूर्ण Online & | कार्यालयीन 
) सेवार्थ Offline फॉर्म DTO | कामकाजाच्या 
प्रणालीमध्ये यांचेकडे सादर | दिवसांत CSRF ची 
वेतन आहरीत | करावा. सदरची | एक प्रत मे. एन एस 
करण्यासाठी कार्यवाही DCPS ॥0 | डी एल (Protean) 
नोंद असलेल्या । प्राप्त झाल्याच्या | यांचेकडे पाठवावी. 
बँकेच्या रद्द | दिनांकापासून ३ 
धनादेशाची मूळ | कार्यालयीन 
प्र्त कामकाजाच्या 
दिवसांत करावी 
२. | वेतन य परिशिष्ट-अ पहावे. 
तयार करणे 
३.१ | SCF प्रत्येक महिन्याच्या ख जतन | आहरण व संवितरण 
(Subscriber २६ तारखेला SCF करतील अधिकारी यांना काही 
Contribution तयार करुन NPS तांत्रिक कारणास्तव राष्ट्रीय 
File) for प्रणाळीवर अपलोड निवृत्तिवितन प्रणालीअंतर्गत 
Regular = a we करावी. मासिक असलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन 
Employee अंशदानाची रक्‍कम देयक कोषागार कार्यालयात 


SCF तयार करुन 
NPS प्रणालीवर 
अपलोड झाल्याच्या 
दिनांकापासून ७ 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 


सादर करण्यास विलंब 
झाल्यास अथवा पुरवणी 
देयक सादर केल्यास, 


कोषागार अधिकारी यांनी 
सदर वेतन देयक विहित 
शासन नियमानुसार तात्काळ 


भरावयाचा Drawing & District Treasury peer 9) icky 
ल सभासद न । । । Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ. कार्यवाही विहित । Disbursing Officer Officer शेरा 
(Subscriber) Accounts NSDL 
नमुना (DDO) (DTO) 
(DTA) /Protean ) 
[a २ ३ FB 4 & | ow ८ ९ 
दिवसांत विश्‍वस्त पारित . वेतनाचे 
बँकेकडे (Trustee देयकास प्रमाणक क्रमांक 
Bank) वर्ग करावी. प्राप्त झाल्यानंतर 
कामकाजाच्या लगतच्या 
दिवशी SCF तयार करुन 
NPS प्रणालीवर अपलोड 
करावी. मासिक अंशदानाची 
रक्‍कम SCF तयार करुन 
NPS प्रणालीवर अपलोड 
झाल्याच्या दिनांकापासून ७ 
कार्यालयीन कामकाजाच्या 
दिवसांत विश्‍वस्त बँकेकडे 
(Trustee Bank) वर्ग 
करावी. 
३.२ | SCF एक खेळला वेतन |१) सदर ख 
(Subscriber प्रदान झाल्यापासून | धनाकर्ष प्राप्त ठेवतील 
Contribution दोन कार्यालयीन | झाल्याच्या दिवशी 
File) for कामकाजाच्या किंवा लगतच्या 
Employees on bee = दिवसांचे आत, | कामाच्या दिवशी --- 
Deputation अधिकारी/ कर्मचारी । NPS 
यांच्या अंशदानाच्या | व्यवहाराकरिता 
रकमा Parad | उघडण्यात आलेल्या 


अंशदानासह एकाच 
धनाकर्षाद्वारे व Form- 


बँक खात्यात भरावा. 
२) धनाकर्षाची 


२ च्या दोन प्रतींसह 
संबंधित संस्था ज्या 
कोषागार 


रक्‍कम बंक 
खात्यात जमा 
झाल्याच्या दिवशी 


भरावयाचा Drawing & District T ied pas 
rawin Istrict | reasury 
सभासद न न न ५ | Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित र Disbursing Officer Officer शेरा 
(Subscriber) Accounts NSDL 
नमुना (DDO) (DTO) 
(DTA) /Protean ) 
| १_| 2 2 | | ५ ६ [. ७ =] S 8 
र्यालयाच्य किंवा लगतच्या 
कार्यकक्षेत आहे त्या | कार्यालयीन 
कोषागार कामकाजाच्या 
कार्यालयाकडे सादर । दिवशी कर्मचाऱ्याचे 
करावा. व नियोक्त्याचे 


अंशदानाची रक्‍कम 
विहित लेखाशीर्षा 
खाली चलनाने जमा 
करावी. 

३) चलन 
प्रात झाल्याच्या 
दिवशी किंवा 
लगतच्या 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 
दिवशी दोन्ही 
अंशदानाच्या 
रकमांची नोंद सेवार्थ 
प्रणालीमध्ये घेण्यात 
यावी व SCF फाईल 
तयार करुन ५ 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 
दिवसांमध्ये 
अंशदानाच्या रकमा 
विश्‍वस्त बँकेकडे वर्ग 
कराव्यात. 


| ae Director of CRA 
भरावयाचा सभासद | Brewing a District Mice. Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित : Disbursing Officer Officer शेरा 
(Subscriber) Accounts NSDL 
नमुना (DDO) (DTO) 
(DTA) /Protean ) 
| 9 २ ३ FB 4 & | ow ८ ९ 
४. | PRAN Partial Partial Tt = USAT | Partial Withdrawal Online PFRDA च्या परिपत्रक 
खात्यातून Withdrawal | Withdrawal अर्ज, करुन online व offline | अर्जाची तपासणी request क्रमांक PFRDA/ 
अंशतः रक्‍कम |Form (६०१ | आवश्यक पध्दतीने Partial | करुन त्यास ३ process 209§/24/exit/i9 dated 
काढणे (Partial |PW) कागदपत्रे, स्वयं | Withdrawal अर्ज | कार्यालयीन करतील. २४.१०.२०१६ नुसार Partial 
Withdrawal) घोषणापत्र, रद्द | सहपत्रांसह DTO | कामकाजाच्या Withdrawal करिता 
केलेल्या यांचेकडे ३ कार्यालयीन | दिवसांत मान्यता a आवश्यक कागदपत्रे 
धनादेशासह कामकाजाच्या देवून CRA यांचेकडे कर्मचाऱ्याने सादर करावीत. 
आहरण व | दिवसांत सादर करावा | online व offline 
संवितरण पध्दतीने सादर 
अधिकाऱ्यास करावा. 
सादर करावा. 
५.१ Tara 5-२ Ta ्मचाऱ्याने fe आहरण व संवितरण 
स्वतः 0१५ एकदा दिलेल्या | अर्ज व | अधिकारी यांचेकडून 
SYSTEM द्वारे नामनिर्देशनामध्ये | Acknowledgement । प्रस्ताव प्राप्त eee 
नामनिर्देशन बदल करावयाचा | Receipt तसेच सेवार्थ | झाल्यापासून दोन 
(Nomination) झाल्यास, प्रणालीमध्ये कार्यालयीन 
मध्ये बदल कर्मचाऱ्याने स्वतः | नामनिर्देशन बदल | कामकाजाच्या 
करणे CRA प्रणाळीवर | करुन Form S-2 सह | दिवसांत CRA 


नामनिर्देशनामध्ये 
बदल करावा व 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दोन 
दिवसांत आहरण व 
संवितरण 
अधिकारी यांना 
Acknowledgement 
Receipt सह अर्ज 


कार्यालयाचे पत्राने 
प्रस्ताव, कर्मचाऱ्याचा 
अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 
तीन कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 

दिवसांत जिल्हा 
कोषागार कार्यालयास 
सादर करावा. 


प्रणाळीवर मान्यता 
द्यावी. 


व शं Director of CRA 
भरावयाचा सभासद | नध व District Lmtd Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित ; Disbursing Officer Officer शेरा 
(Subscriber) Accounts NSDL 
नमुना (DDO) (DTO) 
(DTA) /Protean ) 
| 9 Q 3 FB 4 & | ow ८ ९ 
सादर करावा. 
५.२ Ta Taz Fara दिलेल्या | आहरण व संवितरण 
1130 मार्फत एकदा दिलेल्या | अर्जानुसार प्रथम | अधिकारी यांचेकडून 
नामनिर्देशन नामनिर्देशनामध्ये | सेवार्थ प्रणालीमध्ये | प्रस्ताव प्राप्त 
मध्ये बदल बदल करावयाचा | नामनिर्देशन बदल | झाल्यापासून दोन 
करणे झाल्यास, करुन Form S-2 at} कार्यालयीन 
कर्मचाऱ्याने प्रिंट काढावी. त्यानंतर | कामकाजाच्या 
आहरण व | CRA प्रणालीवर | दिवसांत CRA 
संवितरण नामनिर्देशन बदल | प्रणालीवर मान्यता 
अधिकारी यांना | करावा. कर्मचाऱ्याचा | द्यावी. 
अर्ज सादर | अर्ज, Form S-2 व दद 
करावा. Acknowledgement 
Receipt सह 
कार्यालयाचे पत्राने 
प्रस्तावा अर्ज प्राप्त 
झाल्यापासून तीन 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 
दिवसांत जिल्हा 
कोषागार कार्यालयास 
सादर करावा. 
६. । आहरण व सर्व आहरण व 
संवितरण --- --- संवितरण अधिकारी 
अधिकारी यांचा यांनी आठवडयातून eae =e 
लॉगिन तपशील किमान एकदा NSDL- ति 


प्रणालीमध्ये 
करणे 


CRA 
लॉगिन 


| ae Director of CRA 
भरावयाचा सभासद | Brewing a District Mice. Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित : Disbursing Officer Officer शेरा 
नमुना (Subscriber) (DDO) (DTO) Accounts NSDL 
(DTA) /Protean ) 
[a २ ३ FB 4 ६ | ow ८ ९ 
बंधनकारक असून 
त्यांनी NPS 
कर्मचाऱ्यांची CRA 
SYSTEM मधील 
माहिती तपासावी. 

७. | Claim ID परिशिष्ट-ब पहावे. 

८ ।'सेवा समाप्त 
झालेल्या 
कर्मचाऱ्यास 
संचित निधीतून 
करावयाचे 
प्रदान. = (Exit 
Withdrawal) 

८.१ | नियत Exit from नियतवयोम Exit Withdrawal १) कर्माचाऱ्याचा संचित निधी 
वयोमानानुसार | NPS due सेवानिवृत्त होणाऱ्या | प्रकरणाची रु.५ लाख किंवा त्यापेक्षा 
सेवानिवृत्त to super- कर्मचाऱ्याचा Claim iD | पडताळणी करुन कमी असल्यास संपुर्ण 
(Super- annuation राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन | सेवानिवृत्तीच्या रक्कमेचा परतावा अनुज्ञेय 
annuation) प्रणाळीमधून प्राप्त  दिनांकाच्या एक राहील तथापि, सभासदास 

झाल्यानंतर महिन्यापूर्वी Online इच्छेप्रमाणे संपूर्ण निधी 
कर्मचाऱ्याचे व Offline पध्दतीने किंवा निधीच्या भागाची 
ad सेवानिवृत्ती दिनांकाच्या | CRA यांचेकडे ति ति वार्षिकी (Annuity) खरेदी 
चार महिन्यापूर्वी | सादर करावे. करता येईल. 
कर्मचाऱ्याचे Exit 2) कर्माचाऱ्याचा संचित निधी 
Withdrawal परिपूर्ण रु.५ लाखापेक्षा अधिक 
प्रकरण आवश्यक असल्यास संपूर्ण संचित 
कागदपत्रांसह निधीपैकी किमान ४०% 
Online व Offline रक्कमेची वार्षिकी खरेदी 


कार्यवाही 


भरावयाचा 
विहित 
नमुना 


सभासद 
(Subscriber) 


Drawing & 
Disbursing Officer 
(DDO) 


District Treasury 
Officer 
(DTO) 


Director of 
Treasuries & 
Accounts 
(DTA) 


CRA 
(सद्य:स्थितीत 
NSDL 
/Protean ) 


शेरा 


३ 


षु 


द 


| ow 


c 


९ 


पध्दती DTO 
यांचेकडे सादर करावे. 


Taare Exit 
Withdrawal प्रकरण 
DIO कडे सादर 
केल्यानंतर व त्यांचे 


DDO यांचेकडू 
Exit Withdrawal 
प्रकरणामध्ये बदल 
असल्याचे 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
या कालावधीमध्ये 
कर्मचाऱ्याचा मृत्यू 


कळविल्यानंतर ३ 
कार्यालयीन 
कामकाजाच्या 


झाल्यास, न्यायालयीन 
प्रकरण अथवा अन्य 
कारणास्तव Exit 
Withdrawal 

प्रकरणामध्ये बदल 
करावयाचा असल्यास 
त्याबाबत DTO यांना 
तात्काळ अवगत 
करण्यात यावे. 


दिवसांत सदर 
प्रकरण परत करावे. 
सदर प्रकरण CRA 
कडे पाठविण्यात 
आले असल्यास 
याबाबत CRA यांना 
अवगत करुन 
प्रकरण परत 
मागवून DDO यांना 
योग्य त्या 
कार्यवाहीसाठी 
पाठविण्यात यावे. 


णे बंधनकारक असून 
६०% रक्कम देय होईल. 


८.२ 


धी पूरण 
होण्या पूर्वी सेवा 
समाप्त झाल्यास 
(Premature 
exit) 


Exit from 
NPS due 
to 
Premature 
exit 


Taare 

सेवावधीपूर्वी सेवा 
समाप्त झाल्यास, सेवा 
समाप्त झाल्याचे 
दिनांकानंतर १ 


प्राप्त Exit 
Withdrawal 
प्रकरणाची 
पडताळणी करुन 
प्रकरण १५ 


महिन्यात कर्मचाऱ्याचे 


कार्यालयीन 


१)रु.२.५ लाख किंवा त्यापेक्षा 
कमी संचित निधी असल्यास 
सभासदास संपुर्ण रक्‍कम 
काढता येईल. तथापि, 
सभासदास इच्छेप्रमाणे संपूर्ण 
निधी किंवा निधीच्या भागाची 


भरावयाचा Drawing & District Treasury 0001090 eae 
सभासद न । । । Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित : Disbursing Officer Officer शेरा 
नमुना (Subscriber) (000) (७0) Accounts NSDL 
(DTA) /Protean ) 
[a 2 3 FB 4 ६ | ow ८ ९ 
Exit Withdrawal | कामकाजाच्या Spt (Annuity) खरेदी 
परीपूर्ण प्रकरण | दिवसांत Online व करता येईल. 
आवश्यक Offline पध्दतीने २)संचित निधी BY 
कागदपत्रांसह CRA कडे सादर लाखापेक्षा अधिक असल्यास 
Online व Offline | करावे. संपुर्ण निधीपैकी किमान 
पध्दतीने DTO ८०% निधीची वार्षिकी 
यांचेकडे सादर करावे. खरेदी करणे बंधनकारक 
असून २०% निधी देय 
होईल. 

८.३ | सेवेत असतांना | Exit from | HFA ्भ्चाऱ्यां मृत्यु | प्राप्त Exit १)रु.५ लाख किंवा त्यापेक्षा 
सभासदाचा मृत्यू | NPS due | जोडीदार/ झाल्यानंतर DDO यांनी | Withdrawal कमी संचित निधी असल्यास 
झाल्यास (NPS | toDeath । नामनिर्देशित मृत कर्मचाऱ्याचा | प्रकरणाची जोडीदार/ नामनिर्देशित 
चा विकल्प व्यक्‍ती / जोडीदार/ पडताळणी करुन व्यक्ती /कायदेशिर वारसास 
दिला कायदेशिर नामनिर्देशित व्यक्‍ती / | प्रकरण १५ संपुर्ण रक्‍कम देय होईल. 
असल्यास) वारसाने आहरण व | कायदेशिर कार्यालयीन २)संचित निधी रु.५ लाखापेक्षा 
(Withdrawal संवितरण वारसाकडून अर्ज प्राप्त | कामकाजाच्या अधिक असल्यास 
due to Death अधिकाऱ्याकडे झाल्यापासून एक | दिवसांत Online व 9 कर्मचाऱ्याचे जोडीदारास 
Subscriber अर्ज सादर करावा | महिन्याच्या आत फॉर्म Offline पध्दतीने संपूर्ण संचित निधीपैकी 
before भरुन घेवून eExit|CRA यांचेकडे वि अ, किमान ८०% निधीची 
attaining age Withdrawal प्रकरण | सादर करावे. वार्षिकी खरेदी करणे 
of super- आवश्यक बंधनकारक आहे उर्वरीत 
annuation) कागदपत्रांसह संचित निधीच्या २०% 

Online व Offline रक्‍कम देय होईल. 
पध्दतीने DTO i) कर्मचारी अविवाहीत 
यांचेकडे सादर करावे. असल्यास/ जोडीदार हयात 


नसल्यास संपूर्ण संचित 
निधीच्या ८०% रक्‍्कमेवरील 


भरावयाचा Drawing & District Treasury ppertere pts 
सभासद न न । न Treasuries & | (सद्य:स्थितीत 
अ.क्र कार्यवाही विहित र Disbursing Officer Officer शेरा 
(Subscriber) Accounts NSDL 
नमुना (DDO) (DTO) 
(DTA) /Protean ) 
| १_| 2 क्क वा 4 & _ ७ | डॉ 8 
संदर्भ- वित्त Tat खालील प्रमाणे लागू 
विभाग शासन राहील. 
निर्णय क्रमांक अ) कर्मचाऱ्यावर अवलंबून 
रानियो- असलेली आई 
२०२२/प्र.क्र.३४ ब) आई हयात नसल्यास 
/सेवा-४ दिनांक अवलंबून असलेले वडील. 
३१.०३.२०२३ ii) कर्मचाऱ्याचा जोडीदार, 
आई, वडील हयात नसल्यास 
वार्षिकीकरीता गुंतवळेला 
निधी कर्मचाऱ्याचा मुलांना 
आणि जर मुले नसतील तर 
नामनिर्देशित/ कायदेशिर 
वारस यांना देय होईल. 

८.४ | नियतवयोम Exit from | कर्मचाऱ्य Ta मृत्यू | प्राप्त Exit aE sd १) रु.५ लाख किंवा 
सेवावधी NPS due | जोडीदार/ झाल्यानंतर DDO यांनी | Withdrawal त्यापेक्षा कमी संचित निधी 
झाल्यानंतर Exit | toDeath | नामनिर्देशित मृत कर्मचाऱ्याचा | प्रकरणाची असल्यास 
Withdrawal व्यक्ती जोडीदार/ पडताळणी करुन जोडीदार/नामनिर्देशित 
प्रकरणावर /कायदेशिर नामनिर्देशित व्यक्‍ती / | प्रकरण १५ व्यक्‍ती /कायदेशिर वारसास 
कार्यवाही वारसाने आहरण व | कायदेशिर कार्यालयीन संपुर्ण रक्‍कम देय होईल. 
होण्यापूर्वी संवितरण वारसाकडून अर्ज प्राप्त | कामकाजाच्या २) संचित निधी रु.५ 
कर्मचाऱ्याचा अधिकाऱ्याकडे झाल्यापासून एक | दिवसांत Online व लाखापेक्षा अधिक 
मृत्यू झाल्यास अर्ज सादर करावा | महिन्याच्या आत फॉर्म | Offline पध्दतीने असल्यास 
(Withdrawal भरुन घेवून Exit | CRA यांचेकडे ॥) कर्मचाऱ्याचे 
due to Death Withdrawal प्रकरण | सादर करावे. जोडीदारास संपूर्ण संचित 
of the आवश्यक निधीपैकी किमान ४०% 
Subscriber कागदपत्रांसह निधीची वार्षिकी खरेदी 
after attaining Online व Offline करणे बंधनकारक आहे. 


कार्यवाही 


भरावयाचा 
विहित 
नमुना 


सभासद 
(Subscriber) 


Drawing & 
Disbursing Officer 
(DDO) 


District Treasury 
Officer 
(DTO) 


Director of 
Treasuries & 
Accounts 
(DTA) 


CRA 
(सद्य:स्थितीत 
NSDL 
/Protean ) 


शेरा 


२ 


३ 


षु 


द 


| ow 


c 


the age 
super- 
annuation) 


of 


पध्दती DTO 
यांचेकडे सादर करावे. 


९ 

॥) कर्मचारी अविवाहीत 
असल्यास/ जोडीदार हयात 
नसल्यास संपूर्ण संचित 
निधीच्या ४०% 
रक्‍कमेवरील वार्षिकी 
खालील प्रमाणे लागू 
राहील. 
आ) कर्मचाऱ्यावर अवलंबून 
असलेली आई 
ब) आई हयात नसल्यास 
अवलंबून असलेले वडील. 

कर्मचाऱ्याचा जोडीदार, 


आई, वडील हयात नसल्यास 
वार्षिकीकरीता गुंतवलेला निधी 
कर्मचाऱ्याचा मुलांना आणि जर 


मुले नसतील तर नामनिर्देशित/ 
कायदेशिर वारस यांना देय 


होईल. 


टीप :- 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्त अ. क्र. १.२, १.३, ४, ५.१, ५.२ आर्णा ८.१ ते ८.४ मुद्दयांसंदरभातीळ ONLINE प्रस्ताव CRA प्रणालीमार्फत 
अधिदान व लेखा कार्यालय/जिल्हा कोषागार कार्यालयास सादर केल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह मूळ प्रस्ताव उपरोक्‍त नमूद कालावधीमध्ये सादर करणे 
आवश्यक आहे. तथापि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्‍त नमूद कालावधीमध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह मूळ प्रस्ताव सादर न केल्यास, सदरचा 
ONLINE प्रस्ताव अधिदान व लेखा कार्यालय/जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी नामंजूर ( Reject ) करावा. 


परिशिष्ट-अ 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत मासिक अंशदाने कर्मचाऱ्याचे PRAN खात्यात जमा होण्याकरिता वेतन 


देयकावर कार्यवाही करण्याची कालमर्यादा 


कार्यवाही 


कार्यवाहीचा स्तर 


कालमर्यादा 


व संवितरण अधिकारी 
यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली 


अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र वेतन 


आहरण 


देयक तयार करुन अधिदान व 


लेखा कार्यालय/ जिल्हा कोषागार 


कार्यालय / उप कोषागार 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


प्रत्येक महिन्याची २२ तारीख 


कार्यालयात सादर करणे. 

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन अंतर्गत | अधिदान व लेखा कार्यालय / प्रत्येक महिन्याच्या २५ 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके पारित | जिल्हा कोषागार कार्यालय / | तारखेपर्यंत 

करुन प्रमाणक क्रमांक (Voucher | उप कोषागार कार्यालय 

No.) जनरेट करणे. 

ई-कुबेर/0॥२ प्रणालीद्वारे | अधिदान व लेखा | पुढील महिन्याची १ तारीख 
कर्मचाऱ्याच्या खात्यात वेतनाचे | कार्यालय/जिल्हा कोषागार 

प्रदान करणे. कार्यालय /उप कोषागार 


कार्यालय 


परिशिष्ट-ब 


राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सेवानिवृत्त होणाऱ्या/झालेल्या कर्मचाऱ्याचा Claim ID तयार करणे 


अ.क्र धी संपृष्टात येण्याचे a | Claim ID generation पध्दती 
प्रकार 

हि नियतवयोम रि शिंगी FNPS प्रणालीतून स्वयंचळीत पध्दती 
(Superannuation) सेवानिवृत्तीच्या दिनांकाचे सहा महिने अगोदर 

तयार होतो. 

Q | सेवावधी पूर्ण होण्यापूर्वी सेवा आहे आहरण व संविरतण अधिकाऱ्याने NPS 
समाप्त झाल्यास प्रणालीमध्ये Exit साठी फॉर्म भरतांना Auto 
(Premature Exit) Generate होतो. 

3 धी पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू नाही 
झाल्यास __ 

(Exit due to Death while in 
service ) 


१) नियतवयोमान सेवानिवृत्ती (Superannuation): 


CRA प्रणालीव्दारे Claim ID generate झाल्यानंतर ते नियतवयोमान सेवानिवृत्तीचे दिनांकापर्यंतच्या 


कालावधीत (६ महिने) कर्मचाऱ्याने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:- 


अ) वैयक्‍तीक तपशीलाची खात्री करणे किंवा बदल करणे — 


« कर्मचार्‍याने CRA प्रणाळीत त्याचा वैयक्तिक तपशिळ जसा की, संपर्क क्रमांक, पत्ता, बँकेचा 


तपशिल, नामनिर्देशन, पॅन क्र. इ. माहिती तपासावी. 


« बँकेचा तपशील, नामनिर्देशन यामध्ये बदल करावयाचा असल्यास परिपूर्णरित्या नमुना एस-२ भरुन 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. 


© आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सदर नमुना एस-२ ची पडताळणी करुन तो जिल्हा कोषागार 


अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांचेकडे पाठवावा. 


« जिल्हा कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी सदर नमुना एस-२ ला मान्यता देवून 


तो केंद्रीय अभिळेख देखभाल अभिकरण यांचेकडे सादर करावा. 


« कर्मचाऱ्याने अपेक्षित बदल सहा महिन्यांचे काळावधीत झाळेबाबतची खात्री करावी. 


ब) वार्षिकी (Annuity) बाबत :- 
e Annuity Service Provider ची निवड करणे. 
« संचित निधी पैकी किती टक्के रक्‍कम वार्षिकीमध्ये (Annuity) गुंतवावी याचा निर्णय घेणे. 


« वार्षिकी योजनेची निवड करणे (Selection of Annuity Scheme) :- 


2) सेवावधीपूर्वी Garret (Premature Exit):- 


« सेवावधीपूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या SAARI Claim ID करिता आहरण व संवितरण अधिकारी 


यांचेशी संपर्क साधावा. 
«७ आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी CRA प्रणालीमध्ये Premature Exit Claim ID generate 


करावा. 


० Claim ID generate झाल्याशिवाय Premature Withdrawal Exit ची कार्यवाही करता येणार नाही. 


३) सेवाकालावधीत मृत्यू झाल्यास (Exit due to Death while in service):- 


सेवाकालावधीत मृत्यू झाल्यास Withdrawal Exit ची कार्यवाही करण्याकरिता Claim iD ची 


आवश्यकता नाही. 


परिशिष्ट-क 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत वार्षिकी व संचित निधी प्राप्त होण्याकरीता सादर करावयाची कागदपत्र 


अ.क्र. नियतवयोम पैवानिवत्ती पैवावधीपर्वी सेवानिवत्ती (Premature सेवा la arte 
(Superannuation): Exit) होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास (Exit 
due to Death while in service) 
i ्मचार्‍्याचा 3.4 x 2.4 मचाऱ्याचा 3.4 x 2.4 आकाराचा Tar / नामनिर्देशन व्यक्‍ती / 
आकाराचा पासपोर्ट फोटो पासपोर्ट फोटो कायदेशीर वारस यांचा 3.4 x 
२.५ आकाराचा पासपोर्ट फोटो 
२ | निवृत्तीचे आदेशाची प्रत सेवावधीपूर्वी सेवानिवृत्ती झाल्याच्या मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत 
आदेशाची प्रत (Death Certificate) 
3 ्मचार्‍्याच्या आधार i ्मचार्‍्याच्या आधार ही छायांकीत Tar / नामनिर्देशन व्यक्‍ती / 
छायांकीत प्रत Wa कायदेशीर वारस यांचा आधार 
कार्डची छायांकीत प्रत 
४ चाऱ्याच्या बँकेचे नाव, बँक | कर्मचाऱ्याच्या बॅकेचे नाव, बँक खाते क्रमांक Tar / नामनिर्देशन व्यक्‍ती / 
खाते क्रमांक IFSC कोड | ॥$७ कोड असलेला रद्द केलेला | कायदेशीर वारस यांच्या बँकेचे 
असलेला रद्द केलेला | धनादेश/बॅकेचे प्रमाणपत्र/बँकेचे पासबुक । नाव, बँक खाते क्रमांक, IFSC 
धनादेश/बॅकेचे प्रमाणपत्र/बँकेचे कोड असलेला रद्द केलेला 
पासबुक धनादेश/बॅकेचे प्रमाणपत्र/बँकेचे 
पासबुक 
५ ्मचाऱ्याच्या पॅन कार्डची Taare पॅन कार्डची छायांकीत प्रत Tar / नामनिर्देशन व्यक्‍ती / 
छायांकीत प्रत कायदेशीर वारस यांचा पॅन 
कार्डची छायांकीत प्रत 
g ae eae मृत कर्मचाऱ्याने 0१५ प्रणीलीत 
नामनिर्देशन नमूद केले नसल्यास 
अशा प्रकरणी वारस प्रमाणपत्र 
(Succession Certificate) 
G ्भचाऱ्याच्या रहीवासाच्या TORI रहीवासाच्या पत्त्याचा पुरावा an / नामनिर्देशन व्यक्‍ती / 
पत्त्याचा पुरावा कायदेशीर वारस यांच्या 
रहीवासाच्या पत्त्याचा पुरावा 
८. | Exit Withdrawal फॉर्ग Exit Withdrawal फॉर्म Tart, DDO, | Exit Withdrawal फॉर्म 
कर्मचारी, DDO, DTO यांनी DTO यांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. । जोडीदार / नामनिर्देशन व्यक्‍ती / 


स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. 


कायदेशीर वारस तसेच DDO, 
DTO यांनी स्वाक्षरी करणे 
आवश्यक आहे. 


